दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
नुसार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
या कार्यालयातील गट अ, ब, क व ड 
संवर्गातील पदाकरिता दिव्यांगासाठी 
शासनसेवेत पदे सुनिश्चित करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२०४/का-१४२६, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ५ एप्रिळ, २०२१. 


वाचा :- १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम-२०१६. 

२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र.दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१, दि.१२/११/२०२०. 

३) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
अधिसूचना दि.०४/०१/२०२१ 

४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.दिव्यांग- २०१९/ 
प्र.क्र.२५१, दि.०२/०२/२०२१. 

५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मा.मुख्य सचिव यांचे अ.शा.पत्र क्र. 
दिव्यांग-२०२१/संकीर्ण ११/दि.क.२, दि.६.२.२०२१. 


शासन निर्णय : 


केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम ३३ नुसार राज्य 


शासनाच्या अखत्यारीतील पदांची पदसुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय 
व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केळेल्या पदांची यादी करुन प्रसिध्द केलेली आहे. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र 
शासनाने पदसुनिश्चिती करून दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चिती केळेळी गट "अ" ते गट "ड" मधील 
जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अज्ञा पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या 


यादीतील ज्या पदांची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन 
सेवेतील पदांशी समान आहेत, start पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील 
ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने 
शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/ दि.क.२, दि. ०२.०२.२०२१ अन्वये निर्गमित केल्या 
आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२०४/का-१४२६, 


२. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या 
दि.०४/०१/२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली आहेत. त्या 
यादीतील गट अ, ब, क व ड संवर्गातील पदांसाठी निश्चित केल्याप्रमाणे, अर्थ व सांख्यिकी 


संचाळनालय, मुंबई या कार्यालयातील गट अ, ब, क व ड संवर्गातील पदांसाठी विवरणत्र-अ 


मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे दिव्यांगासाठी या शासन निर्णयाद्वारे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


३. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४/०१/२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या दिनांक 


०२/०२/२०२१ च्या अनुषंगाने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा झासन निर्णय 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४०६१३१७०१०८१६ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pp R A D N YA A N | V i -RNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 
ost 032, st=Maharashtra, 

34151 d2caflc185c657ea855ac85f31e5f681e, 
\A0562A04B7A9CBA4B383E, 

serial 2E0A399CD036D6D3767C67C834995 1E3E5047B746 

9A24( I" 

Date: 2021.04.06 13:23:13 +05'30° 

उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र : विवरणपत्र-अ 


प्रति, 
१ 


) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.उपमुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.राज्यमंत्री नियोजन), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे. 

१०) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

११) कक्ष अधिकारी (कार्यासन-१४२७), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) अपर मुख्य सचिव(नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मुंबई. 

१३) निवडनस्ती-का-१४२६. 


GS -४ 


won 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२०४/का-१४२६, 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२०४/का-१४२६, दिनांक ५ एप्रिळ, २०२१ सोबतचे परिशिष्ट 


प्रशासकीय विभागाचे नाव :- नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


अधिनस्त क्षेत्रिय कार्यालयाचे नाव :- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र पदनाम शारीरिक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चिती सदर पदांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 

| सहसंचाळक / | S,ST.W,RW, a) B,LV राज्याच्या प्रशासकीय विभागामध्ये संचालनालयाच्या संपूर्ण सांख्यिकी कामाबाबत किंवा | केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व 
गट-अ SE,C, MF b) D, HH मूल्यमापन व अभ्यास, प्रशिक्षण संगणित्र पध्दती, संकल्पन आणि संगणित्र कार्यक्रम | अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
(राजपत्रित) c) OA, BA, OL, Dw, AAV राबविणे. संगणित्र चालविणे, राष्ट्रीय उत्पन्न, सांख्यिकी कामाचे समन्वय व प्रकाशने | अधिसूचना दि.०४/०१/२०२१. पृ.क्र. 

d) SLD, MI आणि किकेंद्रित सांख्यिकी कामाचे समन्वय व प्रकाशने आणि किकेंद्रित सांख्यिकी | १५६१ अ.क्र. ८९० Group A -Senior 
e) MD involving (a) to (d) कार्यक्रम अशा विषय शाखातील सांख्यिकी कामाबाबत तांत्रिक व शासकीयदृष्ट्या प्रभारी Research Officer नुसार 
above म्हणून काम पाहणे. सहसंचालक हे त्यांच्या विनिर्दिष्ट विभागातील कार्यक्रम 
राबविण्याबाबत जबाबदार रहातील. सहसंचालक हे त्यांच्या अखत्यारितील अधिकारी 
आणि कर्मचारी यांचे कामावर देखरेख ठेवतील व त्यांना मार्गदर्शन करतील. 

2 | उपसंचालक, | S.ST.W,.RW, a) B,LV राज्याच्या प्रशासकीय विभागातील विनिर्दिष्ट सांख्यिकी कामाबाबत किंवा मूल्यमापन, केंद्र शासन सामाजिक न्याय व 
गट-अ SE,C, MF b) D,HH राज्य उत्पन्न व भांडवल उभारणी, राष्ट्रीय नमुना पाहणी व एतदर्थ पाहण्या, औद्योगिक व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
(राजपत्रित) c) OA, BA, OL, Dw, AAV किंमतीविषयक माहिती आणि निर्देशांक पध्दती संकल्पन व संगणित्र चालन, सांख्यिकी अधिसूचना दि.०४/०१/२०२१. 

d) SLD, MI प्रकाशने व आलेखी वितरण ही कामे करणाऱ्या झाखेचे किंवा संचालनालयाचे पृ.क्र.१५६१ अ.क्र. ८९० Group-A 
8) MD involving (a) to (d) प्रशासकीय कामाचे तांत्रिक व प्रशासकीय प्रभारी म्हणून काम पाहणे, उप संचालक हे |. Senior Research Officer JUIN 
above त्याच्या कक्षेतील कार्यक्रम राबवितात. तसेच अखत्यारितील अधिकारी व कर्मचारी यांचे 
कामावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे त्यांना मार्गदर्शन करणे. 

३ | संशोधन 5, ST,W, RW, a) B, LV राज्याच्या प्रशासकीय भागामध्ये (जिल्हा) संचालनालयातर्फे चाळू असलेल्या सांख्यिकी केंद्र शासन सामाजिक न्याय व 
अधिकारी / SE, ७, MF b) D,HH माहितीचे door, संस्करण, विश्लेषण व प्रकाहन या कामाबाबत तांत्रिक व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
सांख्यिकी ०0 OA, BA, OL, CP, LC, प्रशासकीयदृष्ट्या प्रभारी म्हणून काम पाहणे अथवा मूल्यमापन व अभ्यास, प्रशिक्षण, अधिसूचना दि.०४/०१/२०२१. पृ.क्र. 
अधिकारी, Dw, AAV, MDy नमूना सर्वेक्षण, राज्य उत्पन्न व भांडवल उभारणी, औद्योगिक व किंमतीविषयक १८०८ अ.क्र. ४८१ 
गट-ब d) ASD (M), MI सांख्यिकी पध्दती, संकल्पन, संगणित्र चालन, प्रकाडहाने आणि विकेंद्रित सांख्यिकी | Group-B Statistical Officer नुसार 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२०४/का-१४२६, 


अ.क्र पदनाम शारीरिक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चिती सदर पदांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
(राजपत्रित) e) MD involving (a) to (0 कार्यक्रम sa सारख्या विषय झाखेबाबत तांत्रिक व प्रशासकीयद्ृष्टया प्रभारी राहणे 
above किंवा कार्यालयीन प्रशासन व अंतर्गत व्यवस्था सांभाळणे ही कामे सांभाळणे. प्रशासकीय 
भाग अथवा शाखेतील कामाचा कार्यक्रम वरिष्ठांच्या निदेशानुसार राबवणे आणि कनिष्ठ 
कर्मचाऱ्यांचे कामावर नियंत्रण ठेवणे, देखरेख करणे व त्यांना मार्गदर्शन करणे. 

४ | संशोधन S,ST,W, १0५, | a) 8, LV शाखेतील सांख्यिकी कामावर त्यांनी देखरेख करावयाची असून टिप्पण्या व सूचनासंच केंद्र शासन सामाजिक न्याय व 
सहायक, SE, ७, MF b) D, HH तयार करण्यामध्ये शाखाधिकाऱ्यांना त्यांनी मदत करावयाची आहे. संकलित केलेल्या | अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
गट-ब ० OA, BA, OL, CP, LC, माहितीची छाननी व संकेतांक देणे, Tat तयार करणे व माहितीचे विश्लेषण करणे व या | अधिसूचना दि.०४/०१/२०२१. पृ.क्र. 
(अराजपत्रित) Dw, AAV सर्व कामात अचुकता राहील हे पाहणे / क्षेत्रिय कामाचे निरिक्षण करणे /इलेक्ट्रॉनिक १७९२ अ.क्र. ४३५ Group-B 

d) ASD (M), MI साधने चालविणे व शाखेतील कर्मचाऱ्यांच्या कामावर देखरेख ठेवून त्यांच्यावर नियंत्रण Research Assistant नुसार 
e) MD involving (a) to (d) ठेवणे. तसेच शाखेतील काम सुरळीतपणे चाळू ठेवणे व शिस्त राखणे ही त्यांची 
above जबाबदारी आहे. 

५ | लघुलेखक S,ST,W,BN, | a) B, LV अधिकाऱ्यांशी झालेले श्रुतलेखन लिहून घेणे व त्याचे लिप्यंतर करणे हे लघुळेखकाचे | केंद्र शासन सामाजिक न्याय व 
(उच्चश्रेणी / RW, SE, H, ७ b) HH प्रमुख काम आहे. ज्या अधिकाऱ्याजशी असा कर्मचारी संलग्न असेल त्याच्यावतीने त्यांना | अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
निम्नश्रेणी) c) OA, OL, BL, OAL, येणारे टपाल स्विकारणे, सादर करणे हेही त्याचे काम आहे. अधिसूचना दि.०४/०१/२०२१. पृ.क्र. 
गट-ब BLOA, CP, LC, Dw, AAV १७७७ अ.क्र. ३८० = Group-B 

d) ASD (M), SLD, MI Stenographer Gr.| नुसार 
e) MD involving (a) to (d) 
above 

६ | मुख्य आरेखक / | S,ST,W,BN, | a) D,HH रेखाचित्र शाखेचा प्रमुख या नात्याने त्या शाखेचा प्रभारी. मुख्य आरेखकाने सूचनेनुसार | bse शासन सामाजिक न्याय व 
आरेखक, L, KC, MF, b) OA, OL, OAL, CP, LC, माहितीची मांडणी किंवा रेखांकन करणे, किंवा संकल्पचित्र काढणे, aad किंवा आळेख | अधिकारीता मंत्रालय, नवी feat 
गट-क RW, SE, H, 0 Dw, AAV तयार करणे ही त्याची जबाबदारी असून रेखाचित्र शाखेतील कर्मचाऱ्यांच्या कामावर | अधिसूचना दि.०४/०१/२०२१. पृ.क्र. 

c) ASD (M), SLD, MI देखरेख ठेवणे, नियंत्रण ठेवणे व त्यांना मार्गदर्शन करणे. १६८९ अ.क्र. १३९ Group-B Senior 
d) MD involving (a) to (c) आलेख व तक्ते तयार करणे किंवा मुख्य आरेखकांना ते तयार करण्यात मदत करणे ही | Draughtsman नुसार 


above 


आरेखकांची जबाबदारी आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२०४/का-१४२६, 


अ.क्र पदनाम शारीरिक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चिती सदर पदांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
७ । सांख्यिकी 5, 5, ७५, MF, | a) 8, LV सांख्यिकी सहायकाच्या कर्तव्यात पुढील कामांचा समावेश आहे:- माहितीची छाननी | केंद्र शासन सामाजिक न्याय व 
सहायक, SE, RW, ७ b) D, HH करणे, संकेतांक देणे, तक्‍तीकरण करणे, माहिती गोळा करणे, क्षेत्रिय कामावर देखरेख | अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
गट-क ० OA, OL, BL, CP, LC, करणे, माहिती संकलन व तक्‍तीकरण, छाननी व संकेतांक देणे या कामी अचूकता | अधिसूचना दि.०४/०१/२०२१. पृ.क्र. 
Dw, AAV राखणे. २३४२ अ.क्र. १४०१ Group-C 
d) ASD (M), SLD, MI Statistical Asstt. नुसार 
e) MD involving (a) to (d) 
above 
८ | अन्वेषक S,ST,BN,MF, | a) 8, LV क्षेत्रिय स्तरावर पत्रकांमध्ये माहिती गोळा करणे, माहिती संकलित करणे, पत्रकांमध्ये | केंद्र शासन सामाजिक न्याय व 
गट-क, RW, 9६, ७ b) D, HH संकेतांक देणे, तक्‍तीकरण करणे, पत्रकांमधीळ माहितीची संगणकावर नोंद करणे | अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
c) OA, BA, OL, CP, LC, इत्यादी कामे करणे. अधिसूचना दि.०४/०१/२०२१ अन्वये 
Dw, AAV सुनिश्चित केलेल्या पदांच्या यादीमध्ये 
0) ASD(M), MI अन्वेषक या पदासाठी गट क मध्ये 
e) MD involving (a) to (0) समकक्ष पद उपलब्ध होत नसल्याने 
above गट ब मधील समकक्ष पद विचारात 
घेण्यात आले आहे. पृ.क्र. १८१० अ.क्र 
४८५ Group-B Statistical 
Investigator नुसार 
९ । माहिती 5, ST,W, MF, a) LV कागदपत्रावरुन, प्रपत्रावरून माहिती योग्य माध्यमांवर माहिती नोंदणी यंत्राच्या । केंद्र शासन सामाजिक न्याय व 
नोंदणीकार, RW, 82 , 0) 0, HH सहाय्याने उतरवून घेणे व ती अचूक असल्याचे पडताळणे. अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
गट-क ०0 OA, BA, OL, BL, OAL, अधिसूचना दि.०४/०१/२०२१. पृ.क्र. 
CP, LC, Dw, AAV, MDy १८३८ अ.क्र. ४३ Group-C Data 
d) ASD (७), ID, SLD, MI Entry Operator नुसार 
e) MD involving (a) to (d) 
above 
हि लिपिक S,ST,W,MF, | a) 8, LV शाखेतील नस्ती सांभाळणे, अद्ययावत करणे, शाखेत येणारे टपाल घेणे व पाठविणे, | केंद्र शासन सामाजिक न्याय व 
टंकळेखक, RW, SE, H b) D, HH आलेल्या व पाठवावयाच्या टपालाच्या नोंदी नोंदवहीमध्ये घेणे. वेतन व इतर देयके तयार | अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
गट-क 0 OA, BA, OL, BL, OAL, करणे, रोख रक्‍कम स्विकारणे व वितरीत करणे, अधिकारी / कर्मचारी यांच्या रजेचा | अधिसूचना दि.०४/०१/२०२१. पृ.क्र. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२०४/का-१४२६, 


अ.क्र पदनाम शारीरिक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चिती सदर पदांच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये शेरा 
CP, LC, Dw, AAV तपशिल ठेवणे, सेवानिवृत्ती विषयक प्रकरणे तयार करणे, आस्थापना / प्रशासन विषयक | १८३९ अ.क्र. ४५ Group-C Clerks, 
d) ASD (॥), SLD, MI इतर कामे, इंग्रजी / मराठी टंकलेखन करणे इत्यादी कामे करणे. General नुसार 
e) MD involving (a) to (9) 
above 
i १ | शिपाई, S,ST,W,BN, | a) 8, LV कार्यालयातील फर्निचर स्वच्छ करणे हे त्याचे महत्वाचे काम आहे. तसेच शाखेतून [oa शासन सामाजिक न्याय व 
गट-ड L,KC, 22, ॥॥, | ७ D,HH अधिकाऱ्याकडे व उलट टपाल / अभिलेख पोहोचते करणे व अधिकाऱ्यांनी सांगितलेली |अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
SE, ५, ७ c) OL, OAL, CP, LC, Dw, | कामे करणेहे त्यांचे काम आहे. अधिसूचना दि.०४/०१/२०२१. पृ.क्र. 
AAV २४७५ अ.क्र. C  Grouip-D Peon 
d) ASD (M), ID, SLD, MI नुसार 
e) MD involvi 
ng (a) to (d) above 
ABBRAVIATIONS - 
Sr.no. Abbreviation Long Form Sr.no. | Abbreviation Long Form 
| =] ‘Bo Blind १२ CP Cerebral Palsy 
Q LV Low Vision १३ LC Leprosy Cured 
3 0... ___| DEAF १४ | DW Dwarfism 
8 HH Hard of Hearing 94 AAV Acid Attack Victims 
4 OA One Arm १६ MDy Mascular Dystrophy 
& OL One Leg १७ ASD Autism Spectrum Disorder 
(M=Mild, MoD=Moderate) 
BA Both Arms १८ [॥13___| D Intellectual Disability 
é BL Both Legs १९ SLD Specific Learning Disability 
8 OAL One Arm & One Leg २० MI Mental Illness 
| 9 | BLOA Both Legs & One Arm २१ MD Multiple Disabilities 
[aa | १ BLA Both Legs Arms 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२०४/का-१४२६, 


ABBRAVIATIONS 
Sr.no. | Abbreviation Long Form Sr.no. | Abbreviation Long Form 
as] 5 Sitting 8 CL Climbing 
Q ST Standing ro fees | Pulling & Pushing 
3 WwW Walking Fae i १ MF Manipulation by Fingers 
8 BN Bending १२ RW Reading & Writing 
षु L Lifting 93 SE Seeing 
६ KC Kneeling & Crouching 48 H Hearing 
9 JU Jumping १५ C Communication 
é CRL Crawling 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


